उप जिल्हाधिकारी संवर्गातील 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असणा-या 
अधिकाऱ्यांची पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेशा क्र. टिआरएफ-०६२३/प्र.क्र.१४३/ई-२ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ जून, २०२३ 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दि.१४.०७.२०२१ 


शासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) मधील तरतुदींनुसार खाली नमूद केलेल्या उप 
जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिका-यांना प्रशासकीय कारणास्तव त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र.४ मध्ये 
दर्शविण्यात आलेल्या पदावर सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय 
सोयीच्या दृष्टीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव | कार्यरत पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
1 १_| २ ३ aaa ere 
१) । श्रीमती हर्षेळलता । नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत । उप जिल्हाधिकारी (रोहयो), रत्नागिरी या 
गेडाम Rad पदावर 
२) । श्रीमती अश्विनी | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत | उप जिल्हाधिकारी (रोहयो), कोल्हापूर या 
जिरंगे रिक्‍त पदावर 
३) श्री. श्रीनिवास | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत | उप विभागीय अधिकारी, वाळवा-इस्लामपूर, 
अर्जून जि. सांगली या रिक्‍त पदावर 
४) श्री. महादेव | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत । निवासी उप जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद या 
किरवले रिक्‍त पदावर 
५) श्री. अरविंद | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत । उप जिल्हाधिकारी (महसूल प्रशासन), धुळे या 
नरसीकर श्री. सुनिल सुर्यवंशी यांच्या प्रस्तावित बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 
६) । श्री. विजयकुमार | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत | सक्षम प्राधिकारी, मुंबई Tete प्रिमायसेस, 
सुर्यवंशी मुंबई शहर या रिक्‍त पदावर 
७) श्री. अभिजीत | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत । उप जिल्हाधिकारी (MPID) महाराष्ट्र 
घोरपडे ठेवीदारांचे वित्तीय संस्थांचे संरक्षण, मुंबई हहर 
या रिक्‍त पदावर 


२. उपरोक्त अधिका-यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त झालेल्या पदांवर अन्य अधिका-यांच्या नियुक्तीचे आदेशा 
स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. श्री. सुनिल सुर्यवंशी यांच्या पदस्थापनेचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित 
करण्यात येतील. श्री. अभिजीत घोरपडे यांनी पुढील सुचनांसाठी अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग यांचेकडे हजर 


व्हावे. 


शासन आदेशा क्रमांकः टिआरएफ-०६२३/प्र.क्र.१४३/ई-२ 


३. सामान्य प्रशासन विभागाच्या महसुली विभाग वाटप नियम, २०२१ अधिसूचना दि.१४.७.२०२१ मधील 
नियम १२ मधील तरतूदींनुसार श्री. विजयकुमार सुर्यवंशी यांना वाटप करण्यात आलेला महसूली विभाग 
बदळून कोकण-२ विभाग देण्यात येत आहे. 


४. सदरील आदेश तात्काळ अंमलात येत असून उपरोक्त नमूद अधिका-यांना बदलीने पदस्थापना 
दर्शविण्यात आलेल्या पदावर तात्काळ रुजू होण्यासाठी ते धारण करत असलेल्या पदावरून या आदेशान्वये 
एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. त्यांनी त्यांच्या पदस्थापनेच्या पदावर दि.३० जून, २०२३ (म.पू) रुजू 
होणे अनिवार्य आहे. 


५. संबधित अधिकारी नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत 
e2.revenue@maharashtra.gov.in या ई-मेलव्दारे / टपालाव्दारे शासनास त्वरीत कळवावे. 


६. संबंधित अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व 
सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम १५ अन्वये विहित केलेल्या उक्त 
तरतूदींनुसार, पदग्रहण अवधी समाप्त होण्यापूर्वी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याचे निदर्शनास 
आल्यास, त्यांचेविरुद्ध शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण २०१६/ प्र.क्र.१८६/ १६/ कार्यासन १४, दि.२३.१२.२०१६ 
मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


9. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार दिलेल्या विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी 
यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी दि.३०.०६.२०२३ (म. पू) रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदस्थापनेच्या 
पदावर रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा “separ” (ales non) म्हणून गणला जाईल, 
याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


८. संबंधित अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करू नये. 
तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते संबंधित 
अधिकाऱ्यांना मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. 


९. सदरहू आदेशानुसार तात्काळ पदस्थापनेच्या पदावर रूजू न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा दबाव 
आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील 
नियम २३ चे उल्लघंन करणारी असल्यामूळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तभंग विषयक कारवाई 
करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


qo. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०६२८१८२२०५१७१९ असा आहे. हा शासन 
आदेडशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by MADHAV VITTHAL VEER 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 


AERTS USI यांच्या आदेशानुसार व नावाने, MADHAV ee ass 


dc780cd25e6, 
pseudonym=4E57EDEAESDAA20669F89F9C4044778534 189610, 
serialNumber=3C0E93AB894790967228875FOB4FDBC2FDA8590B77AE2E 
A700BF19E91A673AFC, cn=MADHAV VITTHAL VEER 

2023.06.28 20:09:31 +05'30' 


(डॉ. माधव वीर) 
शासनाचे सह सचिव 


प्रति, 
सर्व विभागीय आयुक्त. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः टिआरएफ-०६२३/प्र.क्र.१४ ३/ई- २ 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

३. मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

४. संबंधित जिल्हाधिकारी. 

५. प्रधान महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७. संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 

८. संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी 

९. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१०. संबंधित उप जिल्हाधिकारी (विभागीय आयुक्त, पुणे यांचेमार्फत) 

११. सह सचिव (ई-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१२. निवडनस्ती (ई-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


